RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ७ , अंक ४४ ] 


बुधवार , ऑगस्ट ११ , २०२१ / श्रावण २० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ६ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 

( महाराष्ट्र शासन अंगिकृत ) 
क्रमांक मऔविम / आय.आय.ए . ( लॉजिस्टिक पार्क ) / A६४८५७ / २०२१ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ . . 

ज्याअर्थी , शासनाचे उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाची अधिसूचना क्र.म.औ.धो. - १ ९ १६ / प्र.क्र .२२१ / उद्योग -२ , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये महाराष्ट्राचे लॉजिस्टिक पार्क ( Logistics Park ) धोरण -२०१८ जाहीर करणेत आले 
( यापुढे “ उक्त धोरण ” असे नमूद केले आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त धोरणानुसार राज्यात एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्कच्या विकासनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळ हे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ४३ ( १ ब ) नुसार महामंडळास कोणत्याही 
औद्योगिक क्षेत्राला राजपत्रातील अधिसुचनेव्दारे “ एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र ” म्हणून अधिसूचित करता येईल आणि 
अशी अधिसूचना काढल्यावर , महामंडळ हे , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये अशा एकात्मिक 
औद्योगिक क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण होईल ; 

आणि ज्याअर्थी , मे . रॉयल वेअर हाऊसिंग आणि लॉजिस्टिक एल.एल.पी. यांनी अर्जान्वये प्रस्तावित मौजे पिसे , ता . 
भिवंडी , जि . ठाणे येथील क्षेत्राला एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क म्हणून घोषित करण्याची महामंडळास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजी संपन्न झालेल्या १३० व्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत 
मे . रॉयल वेअर हाऊसिंग आणि लॉजिस्टिक पार्क यांचे प्रस्तावित मौजे पिसे , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील क्षेत्राला 
एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क विकासाला सहमती दर्शविली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने उद्योग , ऊर्जा कामगार विभागाने त्यांची अधिसूचना 
क्र . आय.डी.सी .२०२१ / प्र.क्र .१६५ / उद्योग -१४ , दिनांक १ ९ मार्च २०२१ , अन्वये मौजे पिसे , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील 
१ ९ .१०४६ हे.आर. क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम २ खंड ( ग ) अन्वये “ औद्योगिक क्षेत्र " 
म्हणून जाहीर केले आहे . 
भाग दोन -६ ९ –१ 


לל 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट १ ९ , २०२१ / श्रावण २० , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी , शासनाचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन २०१३ चा सुधारणा अधिनियम , १५ ) च्या 
कलम ४३ खंड ( १ ब ) अन्वये महामंडळास प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून , निन्मस्वाक्षरीकार म्हणजे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ याव्दारे उपरोक्त अधिसूचित झालेल्या मौजे पिसे , ता . भिवंडी , जि . ठाणे 
येथील खालील अनुसूचित उल्लेखिलेल्या औद्योगिक खाजगी क्षेत्रास “ एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र ( लॉजिस्टिक पार्क ) " 
म्हणून घोषित करीत आहे . 

उक्त अधिसूचनेची प्रत व सोबत स्थळ निश्चिती चतु : सीमा दर्शविलेला नकाशा हा या अधिसूचनेचा भाग 
समजण्यात यावा . तसेच सदर अधिसूचना ही महामंडळाचे www.midcindia.org या वेबसाईट वर उपलब्ध असेल . 


अनुसूची 
मौजे पिसे , ता . भिवंडी , जि . ठाणे 


अ . क्र . 


( १ ) 
१ 
२ 


क्षेत्र ( हे . आर . ) 

( ३ ) 
०.८५०० 


०.४८०० 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


०.८०१० 
०.६६०० 
१.२५०० 
४.३५०० 
०.२१०० 
०.१७०० 
०.१८०० 
०.९ ४०० 
१.१२०० 
०.५६३० 


८ 


९ 
१० 


११ 


१२ 
१३ 


सर्व्हे नं . 

( २ ) 
४५/१ 
४५ / २ अ 
४५ / २ ब 
४५ / २ क 
४५/३ 
४५ / ४ अ 
४५ / ४ ड 
४५ / ४ इ 
४५ / ४ उ 
४ ९ / १ अ 
४ ९ / १ ब 
४ ९ / १ क 
४ ९ / २ अ 
४ ९ / २ ब 
४ ९ / ३ 
४ ९ / ४ अ 
४ ९ / ४ क 
४ ९ / ५ 
५०/१ 
५० / २ अ 
५० / २ ब 
५४/३ 
५४ / ४ अ 
५४ / ४ ब 
६१/१३ 
१६७/७ 


०.४००० 


१४ 
१५ 
१६ 


१७ 


१८ 
१ ९ 


२० 


१.१४०० 
१.५४०० 
०.५४०० 
०.५४०० 
०.५८०० 
०.९ ४ ९ ० 
०.२०२० 
०.१६४० 
०.०७१० 
०.३१४० 
०.१२१० 
०.२४०० 
०.७२ ९ ६ 
१ ९ .१०४६ 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 


एकूण क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट १ ९ , २०२१ / श्रावण २० , शके १ ९ ४३ 


३ 


चतु : सीमा . 


• 


: 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे पिसे येथील सर्व्हे नं . २०४,६१ / ११ व ६१/१२ . 
मौजे बीएमसी पाईपलाईन व रस्ता . 
मौजे पिसे येथील सर्व्हे नं . १६८,५१ , ४२ व ४१/४ . 
मौजे पिसे येथील सर्व्हे नं . ४८ . 


: 


ठिकाण : मुंबई , 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ . 


डॉ . पी . अन्बलगन , 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ . 


भाग दोन -६ ९ -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट ११ , २०२१ / श्रावण २० , शके १ ९ ४३ 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 

( A Government of Maharashtra Undertaking ) 


No. MIDC / IIA ( Logistic Park ) / A64857 / 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961 . 


Whereas , Maharashtra Logistic Park Policy , 2018 has been published by Government in 
Industries , Energy and Labour Department vide its Notification No.1916 / C.R.221 / Industry - 2 , dated 
14th Feb. 2018 ( Herein referred as the “ said Policy ” ) ; 


And whereas , as per the said Policy , Maharashtra Industrial Development Corporation ( MIDC ) 
is declared as the Special Planning Authority for the development of Integrated Logistics Parks across 
the State : 


And whereas , as per section 43 ( 1B ) of Maharashtra Industrial Development Act , 1961 , that subject 
to the general or specific directions of the State Government , the Corporation may , by notification in 
the Official Gazette , notify any industrial area as the Integrated Industrial Area and upon such 
notification , the Corporation shall become the Special Planning Authority for such Integrated Industrial 
Area under the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ; 


And whereas , M / s . ROYAL WAREHOUSING AND LOGISTICS LLP made an application 
requesting MIDC to notify their proposed project area in Village Pise , Taluka Bhiwandi , District Thane 
as Integrated Logistic Park ; 


And whereas , the High Power Committee in its 130th meeting held on 28th December 2020 has 
approved the proposal of an Integrated Logistics Park proposed to be developed by , M / s . ROYAL 
WAREHOUSING AND LOGISTICS LLP in Village Pise , Taluka Bhiwandi , District Thane ; 


And whereas , vide its , Notification No.IDC - 2021 / CR 165 / Ind - 14 , dated 19th March 2021of 
Industries Energy and Labour Department , Government of Maharashtra declared 19.1046 Ha . area of 
Village Pise , Taluka Bhiwandi , District Thane to be an “ Industrial Area ” under clause ( g ) of section 2 
of Maharashtra Development Act , 1961 . 


Now therefore , in exercise of powers conferred under clause ( 1B ) of section 43 of the Maharashtra 
Industrial Development Act , 1961 ( Mah.XV of 2013 ) , the undersigned as Chief Executive Officer of 
Maharashtra Industrial Development Corporation , Hereby notify the area at Village Pise , Taluka 
Bhiwandi , District Thane as per appended schedule as “ Integrated Industrial Area ( Logistic Park ) ” . 


A copy of this Notification and plan showing boundaries shall form part of this Notification . The 
Notification is made available on the website of MIDC www.midcindia.org . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट ११ , २०२१ / श्रावण २० , शके १ ९ ४३ 


Schedule 
Village Pise , Taluka Bhiwandi , District Thane 


SURVEY NO . 


AREA 


SR . 
NO . 


( 1 ) 
1 


2 
3 


4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


( 2 ) 
45/1 
45 / 2A 
45 / 2B 
45 / 2C 
45/3 
45 / 4A 
45 / 4D 
45 / 4E 
45 / 4U 
49 / 1A 
49 / 1B 
49 / 1C 
49 / 2A 
49 / 2B 
49/3 
49 / 4A 
49 / 4C 
49/5 
50/1 
50 / 2A 
50 / 2B 
54/3 
54 / 4A 
54 / 4B 
61/13 
167/7 
TOTAL 


( HECTER ARE ) 

( 3 ) 
0.8500 
0.4800 
0.8010 
0.6600 
1.2500 
4.3500 
0.2100 
0.1700 
0.1800 
0.9400 
1.1200 
0.5630 
0.4000 
1.1400 
1.5400 
0.5400 
0.5400 
0.5800 
0.9490 
0.2020 
0.1640 
0.0710 
0.3140 
0.1210 
0.2400 
0.7296 
19.1046 


26 


Boundaries : - 


On the North by . 
On the South by . 
On the East by . 


Village Pise Sr. no . 204 , 61/11 and 61/12 . 
BMC Pipeline and Road . 
Village Pise Sr. no . 168,51 , 42 and 41/4 . 
Village Pise Sr. No. 48 . 


On the West by . 


Place : Mumbai , 
Date : 11th August 2021 . 


DR . P. ANBALAGAN , 

Chief Executive Officer , 
Maharashtra Industrial Development Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLIC ION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


